मुंबई मेट्रो-रब (डी.एन.नगर- मंडाळे) 
प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास 
वितरित करण्याबाबत. (सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१मार्च, २०२३. 


पहा :- 
१. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.४१/नवि-७, दिनांक २५ ऑक्टोबर,२०१६. 
२. नगर विकास विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.४१/नवि-७, दिनांक २१ मार्च,२०१७. 
३. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१३८/नवि-७, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८. 
४. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.११२/नवि-७, दिनांक १० मार्च, २०२२. 
५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि. ०४ एप्रिल, २०२२. 
६. नगर विकास विभाग झासन परिपत्रक क्र. बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.३७/नवि-४, दिनांक ०८ एप्रिल, २०२२. 
७. समक्रमांकाचा दि. २५ ऑगस्ट, २०२२ रोजीचा झासन निर्णय. 


प्रस्तावना : 

मेट्रो मार्ग २ (दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द) प्रकल्प टप्पा-२ब (डी.एन.नगर- मंडाळे) या 
प्रकल्पास राज्य शासनाने दि. २५ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी मान्यता दिली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणामार्फत सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पात 
प्राधिकरणाचा सहभाग हा प्रकल्पाच्या स्थापत्य कामासाठी लागणारा खर्च रु. ३१३० कोटी, केंद्रीय 
करांच्या ५०% रु. ५८१ कोटी तसेच बांधकाम कालावधी दरम्यानचे व्याज रु.१६ कोटी या स्वरुपात 
राहणार आहे. राज्य शासनामार्फत केंद्रीय करांच्या ५०% रु. ५८१ कोटी आणि राज्य/स्थानिक करांच्या 
400% रु. ७०९ कोटी असे एकूण रु. १२९० कोटी इतक्या रकमेचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य उपलब्ध 
करावयाचे आहे. उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये नागपूर मेट्रो व मुंबई मेट्रो मार्ग ३ प्रमाणे मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरणाकडील 
यापूर्वी मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेल्या मेट्रो २अ, २ब, ४, ५, ६, ७, ७अ व ९ या सर्व प्रकल्पांकरिता राज्य 
शासनाचे दुय्यम कर्ज हे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य 
शासनामार्फत देण्यात येत असलेल्या सदर बिनव्याजी दुय्यम कर्जाची परतफेड प्रकल्प अंमलबजावणी 
संस्था म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने करावयाची आहे. 


मुंबई मेट्रो-२ब प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला सन २०१८-१९ मध्ये 
रु.२० कोटी, सन २०१९-२० मध्ये रु.७५ कोटी, सन २०२०-२१ मध्ये रु.२१ कोटी व सन २०२१-२२ मध्ये 
रु. ४५ कोटी, सन २०२२-२३ मध्ये आतापर्यंत रु. ३० असा एकूण रु.१७० कोटी इतकी रक्कम राज्य 
शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरीत करण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो-२ब प्रकल्पासाठी 
चालू वित्तिय वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज यासाठी रु.५० कोटी इतकी तरतूद 
मंजूर करण्यात आली आहे. उक्त मंजूर तरतूदीमधून रु. २० कोटी मुंबई मेट्रो-२ब प्रकल्पासाठी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी- 332 २/प्र.क्र.१५ ३/नवि-७ 
शासन निर्णय:- 


१. मुंबई मेट्रो-२ब (डी.एन.नगर-मंडाळे) प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून 
बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून रु.२०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये वीस कोटी फक्त) एवढी रक्‍कम मुंबई 
महानगर Weal विकास प्राधिकरणास प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रक्‍कम “मागणी क्र. एफ-७ ६२१७-नगर विकासासाठी कर्जे ६०, इतर नगर विकास 
योजना १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्ज-राज्य योजना (००)(०२) मुंबई मेट्रो-२ब रेल्वे 
प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज, ५५ कर्जे व 
आगाऊ रकमा सांकेतांक क्र. (६२१७०८२१) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ मधील मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 


३. उपरोक्त SUNS उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ मध्ये नमूद 
करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या 
रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. याबाबतच्या 
खर्चमेळाची कार्यवाही नवि- 39 कार्यासनाने करावी. 


४.  राज्यशासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत केलेली उपरोक्‍त रु.२० कोटी रक्‍कम 
मेट्रो-२ब (डी.एन.नगर-मंडाळे) प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत केंद्रीय व 
राज्यस्तरीय/स्थानिक कर याकरिता झालेल्या खर्चासाठी असल्याने सदर रकमेचा विनियोग अन्य 
प्रयोजनासाठी करण्यात येऊ नये. 


५. राज्यशासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत उपरोक्त रक्कम रु. २० कोटी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सदर प्रकल्पासाठी बाह्य वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या मुख्य 
कर्जाची परतफेड केल्यानंतर वसूल करावयाची आहे. 


६. सदर कर्ज सहाय्याच्या रक्कमेवर भविष्यात व्याज आकारणी करण्याबाबत शासनाने निर्णय 
घेतल्यास कर्जाची परतफेड त्याच्या व्याजाच्या रक्‍्कमेसह सदर प्रकल्पाचे मुख्य कर्जाची परतफेड 
केल्यानंतर एका हप्त्यात करण्यात यावी. 
७. मुंबई मेट्रो-२ब (डी.एन.नगर-मंडाळे) प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाकडून केंद्रीय व राज्यस्तरीय 
करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त झालेली रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे जमा 
झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


८. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपज्लील राज्य 
शासन व केंद्र शासन यांना सादर करण्यात यावा. 

९. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून तसेच राज्यशासनामार्फत केंद्रीय/राज्य करापोटी 
येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या रक्‍कमांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने स्वतंत्र लेखे 
ठेवावेत. 


१०. URRIRATH SA दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठी राज्यज्ञासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या कर्जा _ विषयीच्या इतर संबं = धीत अटी व 
ल्या कर्जा विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 


११. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खर्च केल्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महानगर आयुक्‍त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सादर करावे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 


१२. सदर कर्ज सहाय्याच्या वितरणाबाबत झादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्र्ण व हमी दिनांक 
३०/१२/२०१४ मधील सूचनानुसार FER आज्ञावलीत जोडपत्र-अ (सोबत जोडले आहे) नुसार 
माहिती भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 

१३. राज्य शासनाकडून मुंबई मेट्रो-२ब प्रकल्पाकरीता आतापर्यंत रु.१७०.०० कोटी इतका निधी 


दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये वितरीत होणाऱ्या 
निधीनंतर एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणे :- 


अनु.क्र दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत करणाऱ्या | एकूण वितरीत निधी 

(रु.कोटी) संस्थेचे नाव (रु.कोटी) 

1 १__| २६.०३.२०१९ २०.०० राज्य शासन २०.०० 

२ १८.०३.२०२० ४५.०० राज्य शासन ६५.०० 

3 29.03.2020 30,00 राज्य शासन ९५.०० 

1.1 ०४.०३.२०२१ २१.०० राज्य शासन ११६.०० 

षु १०.०३.२०२२ २४.०० राज्य शासन १४०.०० 

रि २५.०८.२०२२ ३०.०० राज्य शासन १७०.०० 
सदरचे वितरण २०.०० राज्य शासन १९०.०० 


१४. सदर निधी वितरण आदेशा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ 
दि. ०४ एप्रिल, २०२२ सोबतच्या परिशिष्ठामधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


१५. सदर निधी वितरण आदेश नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०/का.१४४४ 
दि.२७.०२.२०२३ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.९०/व्यय-३ दिनांक २०.०३.२०२३ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


१६. सदर WMA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२११२५४१२३८२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


a 2 Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudh; 
DN: CN = Vi ‘bhari Chaudhari, C = IN. 
Vijay Karbhari ७४७ ध्याता 
Cc i DEVELOPMENT DEPARTMENT 
haudhari Date: 2023.03.21 19:22:06 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव. 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

सचिव, ext विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


-» ०८ AW A) OO 


eon SG mM 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 


१०. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

११. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 32. 

१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग कार्यासन- व्यय-३, अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३, त्रण व हमी, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. उपसचिव नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. कक्ष अधिकारी नवि-४/नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 

१७. रोख शाखा (नवि) (५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र. १५३ /नवि-७ दि. २१ मार्च, २०२३ चे सहपत्र 
जोडपत्र-अ 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-२ टप्पा-२ब (डी.एन.नगर-मंडाळे) 


Ws 


विवरण 


संस्थेचे नांव 


वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक व 
दिनांक 

कर्जाची एकूण मंजूर रक्‍कम 

मंजूर कर्जापैकी यापूर्वी कर्जाची रक्‍कम 
वितरीत करण्यात आली असल्यास वितरीत 
करण्यात आलेली कर्जाची रक्‍कम 


मंजूर कर्जापैकी सदर शा.नि. अन्वये वितरीत 
करण्यात येत असलेली कर्जाची रक्‍कम 
एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, व्यक्‍ती/यांना 
कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्यास त्यांच्या 
नावासमोर, कर्ज मंजूरी रक्‍कम नमूद करण्यात 
यावी 

एकूण कर्ज परतफेडीचे हप्ते 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याची रक्‍कम 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या कालावधी, जसे 
वार्षिक/सहामाही/त्रैमासिक इत्यादी 


या प्रकल्पासाठी सन २०२२-२३ मध्ये रु.२० कोटीचे दुय्यम कर्ज सहाय्य वितरीत करण्याबाबत. 


माहिती 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), 

मुंबई-४०० ०५१ 

अनौपचारीक संदर्भ क्रमांकः-९०/व्यय-३ 
दिनांक २०/०३/२०२३ 

रु.१२९० कोटी 


सन २०१८-२०१९ रु. २० कोटी 

सन २०१९-२०२० रु. ७५ कोटी 

सन २०२०-२०२१ रु. २१ कोटी 

सन २०२१-२०२२ रु.२४ कोटी 

सन २०२२-२०२३ रु. ३० कोटी (माहे 
डिसेंबर, २०२२ अखेरपर्यंत) 

रु.२० कोटी 


एका हप्त्यात 
रु.२० कोटी 


सदर प्रकल्पासाठी एशियन डेव्हलपमेंट 
बँक व न्यु डेव्हलपमेंट बँककडून घेण्यात 
आलेल्या मुख्य कर्जाची परतफेड माहे 
फेब्रुवारी, २०४४ पर्यंत होणार आहे. 
तद्नंतर दुय्यम कर्जाची परतफेड सन 
२०४४ मध्ये सूरु होईल. सदर दुय्यम 
कर्जाची वसूली एका हप्त्यात होणे अपेक्षित 
आहे. 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
D Vijay Karbhari Chaudhari, C = 


Vijay Karbhari द Mayrarancushan,o='n 
Cc h a U d h a r' i MAHARASHTRA, OU = URBAN 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


१०, 


११, 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 
१९, 


२०. 


२१. 


२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 


कर्ज परतफेडीसाठी सवलतीचा कालावधी 
(Moratorium Period) 

कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्चित केलेला 
कर्ज हप्त्याचा दिनांक 

कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक 
कर्ज परतफेडीच्या शोवटच्या हप्त्याचा दिनांक 
व्याज दर 

विलंब कालावधीसाठी दंडनीय व्याजदर व 
इतर आकार 

व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा काळावधी 
जसे वार्षिक/त्रेमासिक/सहामाही इत्यादी 
कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष 


कर्जाच्या वसूलीचे लेखाशिर्ष 

कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज वसूलीचे 
लेखाशिर्ष 

कर्जाशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था 
यांचे पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 
शासकिय कंपनीच्या नोडल ऑफीसचे 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


डी. डी.ओ.चा नंबर 


नाही 
सन २०४८ 


सन २०४८ 
सन २०४८ 
बिनव्याजी कर्ज 
लागू नाही. 


लागू नाही. 


मागणी क्र. एफ-७ ६२१७-नगर 
विकासासाठी कर्जे ६०, इतर नगर विकास 
योजना १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे-राज्य योजना (00)(02) 
मुंबई मेट्रो-२ब रेल्वे प्रकल्पाकरिता मुंबई 
महानगर wear विकास प्राधिकरणाला 
राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज, ५५ कर्जे व 
आगाऊ रकमा सांकेतांक क्र. (६२१७०८२१) 
नवीन लेखाशिर्ष घेण्यात येत आहे. 

लागू नाही. 


लागू नाही. 


मुख्य लेखा अधिकारी 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 

वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई. 

डी. डी.ओ. नंबर- 9409002304 
Chaudhari 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


